पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत 
राज्यस्तरीय, केंद्र पुरस्कृत योजना, अन्य विभागाच्या व 
अन्य स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१ (भाग-१) /पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जुले, २०२४. 


वाचा: १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.३१ (भाग-१)/ पदुम-४, दि.२५.०८.२०२३. 
२) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र डीडीडी/तां- 
१/६८/६८१८/२०२४/पसं-१२,पुणे, दि.१८.०७.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


वाचा क्र. १ येथील दि. २५.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. 3 वरील सर्वसाधारण 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अ.क्र.५.२ येथील “प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन/सहाअयुक्त wads 
यांचे पद रिक्‍त असल्यास व सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ पद धारण करण्याऱ्या 
अधिकाऱ्याकडे सोपविला असल्यास, अशा प्रकरणी आयुक्त VARA, पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान 
करावी” हा मजकूर वगळण्यात येत आहे. 


सदरचे शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असुन त्याचा सांकेतांक २०२४०७२३१३१९५१९८०१ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a75¢41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74 
bb051c4c3c90a9, 


19, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2A 
80796592830D345500F 15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
Date: 7 


: 2024.07.23 13:31:38 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 

५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, Galera पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१ (भाग-१) /पदुम-४ 


. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

१०.पश्ुसंवर्धन उपायुक्‍त गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव 

११.प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र गोखलेनगर, पुणे 

१२.सर्व जिल्हा WIA उपायुक्त, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४.निवडनस्ती पदुम-४ 


ean &७ टी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


